श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन 
योजनेतील अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांसाठी सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षातील माहे जानेवारी, २०२० ते मार्च, 
२०२० करीता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन BEATA क्रमांक: श्राबायो -२०१९/प्र.क्र.४६/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-०३ फेब्रुवारी, २०२०. 


शासन शुध्दीपत्र :- 


उपरोक्‍त विषयाबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.श्राबायो -२०१९/ 
प्र.क्र.४६/विसयो, दिनांक २७ जानेवारी, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये परिच्छेद क्र.३ 
येथे "मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२- 
समाजकल्याण, १०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण (०८) (०७) श्रावणबाळ 
सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (कार्यक्रम) (२२३५ ३११२), ५०-इतर खर्च" 

याऐवजी 

“"मागणी क्रमांक टी-५, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२- 
समाजकल्याण, ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०२) जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांतर्गत 
योजना (ओटीएसपी), (०२) (०४) श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (कार्यक्रम), ५०- 
इतर खर्च, (२२३५ सी १७२) " असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.१॥घ/9$9॥॥.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२००२०३१४५७५२२५२२ असा आहे. हे शुध्दीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ढ ढ lly signed by Sunil Vitthal Ukirad 
unil Vitthal \ 2a 
Depi talCode=400032, hi 


2.5.4.20=f1675ab906bc1. floc91a08ebb 1af88bab8226074 


b0ac8613e6304e94f278, 


Ukirade = ee aa ohne 
(सु. वि. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. सर्व विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

२. सर्व जिल्हाधिकारी. 

३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवड नस्ती, विसयो. 


